Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


PLE 


CBSEBP 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २२ ] 


सोमवार , जुलै ३१ , २०१७/ श्रावण ९ , शके १९३९ [ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ६२ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०३. 

नगर सचिव , महानगरपालिका , यांजकडून 


क्रमांक अमनपा- न . स .- ५७७ - २०१७. - 


अमरावती महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा दिनांक २० जुलै २०१७, ठराव क्रमांक २ , दिनांक २० जुलै २०१७ नुसार महाराष्ट्र प्रांतिक 
महानगरपालिका अधिनियमाचे प्रकरण २ कलम ५( २) ( ब ) युक्त करण्यात आलेल्या ५ ( पाच ) नामनिर्देशित पालिका सदस्यांचेनांव खालील 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


पत्ता 


अ . क्र . नियुक्त करण्यात आलेल्या नामनिर्देशित 

सदस्यांचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
श्री . मिलींद विनायक चिमोटे 
डॉ . श्री . प्रणय प्रकाश कुळकर्णी 
सौ . रिता सतीश मोकलकर 
श्री . अनिल रामचंद्रजी माधोगढीया 
श्री . मुस्ताकखान वाहेदखान 


ccww०: 


श्रीकृष्णपेठ , अमरावती . 
आशीर्वाद , मांगीलाल प्लॉट , कॅम्प, अमरावती . 
४१ , विलास शिक्षक कॉलनी , व्ही . एम . व्ही ., अमरावती . 
माधोगढीया सदन , बच्छराज जिनिंग फॅक्टरी, सिंधी चौक, अमरावती . 
न्यु . आझाद कॉलनी, वलगांव रोड , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 


मदन तांबेकर , 

नगर सचिव , 
अमरावती महानगरपालिका, अमरावती . 


अ- एक - अ - १-( १४१८ ). 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. 


